महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थामध्ये सन २०२१-२२ 
या शैक्षणिक वर्षामधील शालेय शुल्कामध्ये १५ 
टक्के कपात करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शाशैशु-२०२१/प्र.क्र.४७/२१/एसएम-६ 
मादाम कामा रोड, मंत्रालय, विस्तार भवन, 
मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- १२ ऑगस्ट, २०२१ 
वाचा :- 
१) मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हील अपील क्र.१७२४/२०२१, इंडियन स्कूल जोधपूर 
विरुध्द राजस्थान राज्य या न्यायालयीन प्रकरणी दिनांक ०३ मे २०२१ रोजीचे आदेशा. 
२) मा. सर्वोच्च न्यायालयाने विशहोष अनुमती याचिका डायरी क्र.१५४१७/२०२१, जयश्री 
सुनिल देशपांडे व इतर विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर या न्यायालयीन प्रकरणी दिनांक 
२२ जुलै २०२१ रोजीचे आदेश. 


यस्तावना :- 

कोव्हीड-१९ या महामारीच्या पार्श्वभुमीवर संपूर्ण देशात दिनांक २४ मार्च २०२० पासुन 
ळॉकडाऊन लागु करण्यात आल्यामुळे त्याचा सामाजिक व आर्थिक पातळीवर मोठा प्रतिकुल 
परिणाम झाला आहे, या मुळे अर्थव्यवस्था मोडकळीस आली असून अनेक पालक त्यांच्या 
स्वयंअर्थसहाय्यीत खाजगी शाळेत शिकणाऱ्या पाल्यांची फी भरण्याच्या स्थितीत नाहीत त्यामुळे या 
असाधारण परिस्थितीत शाळेची “फी” कमी करण्याबाबत/माफ करण्याबाबत अनेक पालकांची 
निवेदने शासनास प्राप्त झाली आहेत 
०२. मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल सिव्हील अपील क्र.१७२४/२०२१, इंडियन स्कूल जोधपूर 
विरुध्द राजस्थान राज्य या न्यायालयीन प्रकरणी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक ०३ मे २०२१ 
रोजी खालील प्रमाणे आदेश पारीत केले आहेत:- 


116....As aforesaid, we would assume that the least 15 percent of the 
annual school fees would be towards overheads/expenses saved by the 
school Management. Arguendo, this assumption is on the higher side 
than the actual savings by the school management of private unaided 
schools, yet we are inclined to fix that percentage because the 
educational institutions are engaged in doing charitable activity of 
imparting and spreading education and not make money. That they must 
willingly and proactively do. Hence, collection of commensurate amount 
(15 percent of the annual school fees for academic year 2020-2021), 
would be a case of profiteering and commercialisation by the school 
Management. 


117. Ordinarily, we would have thought it appropriate to relegate the 
parties before the Regulatory Authority to refix the school fees for the 
academic year 2020-21 after taking into account all aspects of the matter 
including the advantage gained by the school Management due to 
unspent overheads/expenses in respect of facilities not availed by the 
students. However, that course can be obviated by the arrangement that 
we propose to direct in terms of this judgement. To avoid multiplicity of 
proceedings (as school fee structure is linked to school- school wise) 


शासन निर्णय क्रमांकः शाशौशु-२०२१/प्र.क्र.४७/२१/एसएम-६ 


including uncertainty of legal processes by over 36,000 schools in 
determination of annual fee structure for the academic year 2020-21, as 
one-time measure to do complete justice between the parties, we 
propose to issue following directions: 


(i) The appellants (School Management of the concerned private 
unaided school) shall collect annual school fees from their 
students as fixed under the Act of 2016 for the academic year 
2019-20 but by providing deduction of 15 percent on the amount in 
lieu of unutilised facilities by the students during the relevant 
period of academic year 2020-21. 

(ii) The amount so payable by the concerned students be paid in six 
equal monthly installments before 05.08.2021 as noted in our 
order dated 08.02.2021. 

(iii) | Regardless of the above, it will be open to the appellants 
(concerned schools) to give further concession to their students or 
to evolve a different pattern for giving concession over and above 
those noted in clauses (i) and (ii) above. 

(iv) |The school Management shall not debar any student from 
attending either online classes or physical classes on account of 
non-payment of fees. arrears/outstanding fees including the 
installments,referred to above, and shall not withhold the result of 
the examinations of any student on that account. 

(v) If any individual request is made by the parent/ward finding it 
difficult to remit annual fees for the academic year 2020-21 in the 
above terms, the school Management to consider such 
representation on case-to-case basis sympathetically. 

(vi) The above arrangement will not affect collection of fees for the 
academic year 2021-22, as is payable by the students of the 
concerned school as and when it becomes due and payable. 

(vii) The school management shall not withhold the name of any 
student/candidate for the ensuing Board examinations for classes 
X and XIl on the ground of non-payment of fee/ arrears for the 
academic year 2020-21, if any, on obtaining undertaking of the 
concerned parents/students. 


118. We are conscious of the fact that we are issuing general uniform 
direction of deduction of 15 per cent of the annual school fees in lieu of 
unutilized facilities/activities and not on the basis of actual data school- 
wise. As aforesaid, we have chosen to do so with a view to obviate 
avoidable litigation and to give finality to the issue of determination and 
collection of school fees for the academic year 2020-21, as a one-time 
measure which is the subject matter of these appeals. We have 
consciously limited the quantum of deduction from annual school fees to 
15 per cent although the school Management had mentioned about its 
willingness to provide 25 per cent scholarship to deserving students, as 
we have compelled the school Management to collect annual school fees 
for the academic year 2020-21 as was fixed for the academic year 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाशौशु-२०२१/प्र.क्र.४७/२१/एसएम-६ 


2019-20 on which some of the school Management (5) could have 
legitimately asked for increase of at least 10 percent in terms of Section 6 
(5) of the Act of 2016. 


०३. शौक्षणिक वर्ष 2020-29 विद्यार्थ्यांच्या काही पालकांनी, या अधिनियमान्वये मान्यता दिलेल्या 
शाळेच्या शुल्क संरचनेनुसार, शुल्क प्रदान केलेले आहे. तथापि, राज्यात दि.२४ मार्च २०२० 
पासून कोव्हीड १९ या सार्वत्रिक साथरोगाच्या प्रादुर्भावामुळे आणि या साथरोगाचे नियंत्रण 
करण्यासाठी शासनाने टाळेबंदी घोषित केल्यामुळे बहुतांश काळावधीसाठी शाळा बंद होत्या. 
तसेच प्रवासावर किंवा येण्याजाण्यावर देखील निर्बंध होते. परीणामी, या सार्वत्रिक साथरोगामुळे 
निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्षपणे शाळेत उपस्थित राहता येऊ शकले नाही 
आणि ज्या विवक्षित शैक्षणिक सुविधांसाठी शुल्क आकारले गेळे होते आणि काही प्रकरणामध्ये 
असे शुल्क प्रदान केले होते, त्या शैक्षणिक सुविधांचा वापर झाला नाही. शाळांनी वर्ग देखील 
ऑनलाईन किंवा आभासी अध्ययन किंवा ई-अध्ययन पध्दतीने घेतले होते. शैक्षणिक सुविधांचा 
लाभ घेणे किंवा वापर करणे विद्यार्थ्यांना हक्य झालेले नसतांना शुल्क आकारणे ही बाब, 
शिक्षणाच्या नफेखोरीमध्ये किंवा व्यापारीकरणात मोडत असून Beta कायदयाने त्यास 
स्पष्टपणे मनाई केलेली आहे. 

दुसर्‍या बाजूला कोव्हीड १९ महामारीच्या पार्श्वभुमीवर अनेकांना आपले रोजगार गमवावे 
लागले आहेत व मोठया प्रमाणात व्यवसायावर देखील प्रतिकूल परीणाम झालेला आहे या सर्व 
परिस्थितीमुळे पालकांची आर्थिक स्थिती खराब झाली असून अनेक पालक शाळांची संपूर्ण फी 
(१०० टक्के) भरण्याच्या परिस्थितीत नाही त्यामुळे ज्या शैक्षणिक सोयी सुविधांचा वापर करण्यात 
आलेला नाही त्यासाठी घेण्यात येणारे शुल्क कमी करण्याबाबत अनेक पालक/ पालक संघटनांची 
निवेदने शासनास प्राप्त झालेली आहे. 
०४. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष अनुमती याचिका डायरी क्र.१५४१७/२०२१, जयश्री 
सुनिल देशपांडे व इतर विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर या न्यायालयीन प्रकरणी दिनांक २२ जुले 
२०२१ रोजी खालील प्रमाणे आदेशा पारीत केले आहे- 


If the petitioners so desire, they are free to take recourse thereto before the 
competent authority. That may be answered by the competent authority 
appropriately and in accordance with law, including by keeping in mind the 
dictum of this Court in Indian school, Jodhpur Vs. State of Rajasthan reported 
in 2021 SCC online SC 359. 


०५. कोव्हीड-१९ च्या पार्श्वभुमीवर विविध शैक्षणिक शुल्कांमध्ये विद्यार्थ्यांना सवलत देण्यासंदर्भात 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने त्यांचे पत्र H.ASH -२०२१/प्र.क्र.१३७/वि.शि-३, दि.३० जून २०२१ 
अन्वये सर्व अकृषिक विद्यापिठांच्या कुलगुरुंना निर्णय घेण्याबाबत कळविले आहे. तसेच कृषी 
विभागाने देखील त्यांचे पत्र क्र.मकृप-१०२१/प्र.क्र.१०७/७ अ, दि.२२ जुलै २०२१ अन्वये 
राज्यातील सर्व कृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरुंना कोव्हीड-१९ च्या पार्श्वभुमीवर विद्यार्थ्यांना विविध 
शैक्षणिक शुल्कांमध्ये सवलत देण्यासंदर्भात निर्णय घेण्याबाबत कळविले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने 
ज्या बाबींवर कोणत्याही प्रकारचा खर्च करण्यात आलेला नाही त्यासाठी आकारण्यात येणारे संपूर्ण 
शुल्क माफ करण्यात यावे, प्रयोगशाळा,ग्रंथालय,जिमखाना, खेळ व इतर उपक्रम या बाबतच्या 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाशौशु-२०२१/प्र.क्र.४७/२१/एसएम-६ 


शुल्कामध्ये ५० टक्‍के सवलत देण्यात यावी, विकास Bowie ५० टक्के सूट देण्यात यावी इ. बाबत 
कळविले आहे. 

०६. कोव्हीड-१९ या सार्वत्रिक साथरोगाचा प्रादुर्भाव अजूनही सुरु आहे आणि शाळांनी अदयाप 
नेहमीच्या प्रत्यक्ष पध्दतीने कामकाज सुरु केलेले नाही. तसेच अनेक शाळामध्ये कार्यकारी समित्या 
गठीत करण्यात आलेल्या नाहीत. राज्यातील खाजगी शाळांची मोठी संख्या विचारात घेता शाळा 
निहाय न वापरलेल्या शैक्षणिक सोयी सुविधांकरीता प्रत्येक शाळेची किती बचत झाली आहे याची 
गणना करणे व्यवहारीक दृष्टया शक्य नसल्यामुळे तसेच यासाठी बराच कालावधी लागण्याची 
शक्‍यता विचारात घेता, प्राप्त परिस्थितीत पालकांना तातडीने काही प्रमाणात शैक्षणिक 
शुल्काबाबत दिलासा देणे आवश्‍यक आहे त्यामुळे एकवेळची बाब म्हणून मा.सर्वोच्च न्यायालयाने 
फी कपातीबाबत घेतलेल्या निर्णयाचा आधार घेऊन शौक्षणिक वर्ष २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षात 
एकूण निश्चित करण्यात आलेल्या फी च्या १५ टक्के कपात करण्याचे प्रस्तावित आहे. 

०७. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १६२ नुसार ज्या बाबतीत राज्य विधीमंडळास कायदे 
करण्याचा अधिकार आहे, अज्ञा बाबतीत राज्य शासनास कार्यकारी आदेश काढण्याचा अधिकार 
आहे. 


०८. राज्यात देखील बहुतांश भागात मार्च, २०२० पासून FAT कालावधीसाठी शाळा बंद असून 
विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण देण्यात येत आहे यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांनी देखील काही 
शैक्षणिक सुविधांचा वापर केलेला नाही व यामुळे शैक्षणिक संस्थेचा खर्चात देखील काही प्रमाणात 
बचत झाली आहे. उक्त नमुद पार्श्वभुमी व मा. सर्वोच्च न्यायालयाने वरीलप्रमाणे पारीत केलेले 
आदेश विचारात घेवून शासन पुढील प्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 
सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षासाठी एकवेळेची बाब म्हणून सर्व मंडळांच्या व सर्व 
माध्यमांच्या शाळांना खालील प्रमाणे निर्देडा देण्यात येत आहेत:- 


१) सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या एकूण फी मध्ये १५ टक्के 
कपात करण्यात यावी. 


२) यापूर्वी ज्या पालकांनी पूर्ण फी भरली आहे, अश्शी अतिरीक्त फी पुढील महिन्यात किंवा 
तिमाही हप्त्यांत किंवा पुढील वर्षी शाळा व्यवस्थापनाने समायोजित करावी किंवा याप्रमाणे 
फी समायोजित करणे शक्‍य नसल्यास फी परत करावी. 


३) कपात करण्यात आलेल्या फी बाबत विवाद निर्माण झाल्यास असा विवाद यथास्थिती 
संबंधित विभागीय शुल्क नियामक समितीकडे किंवा शासन निर्णय क्र. तक्रार-२०२०/ 
प्र.क्र.५०/एस.डी-४,दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२० अन्वये गठीत विभागीय तक्रार निवारण 
समितीकडे दाखल करण्यात यावा व याबाबत विभागीय शुल्क नियामक समितीने किंवा 
विभागीय तक्रार निवारण समितीने घेतळेला निर्णय अंतिम राहील. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाशौशु-२०२१/प्र.क्र.४७/२१/एसएम-६ 


४) कोव्हीड-१९ महामारीच्या काळात विद्यार्थ्याने शाळेची फी, थकीत फी भरली नाही म्हणून 
शाळा व्यवस्थापन अझा कोणत्याही विद्यार्थ्यांला प्रत्यक्ष अथवा ऑनलाईन पध्दतीने शिक्षण 
घेण्यास किंवा परीक्षेस बसण्यास प्रतिबंध करण्यात येऊ नये किंवा अज्ञा विद्यार्थ्यांचा 
निकाल देखील रोखून धरण्यात येऊ नये. 


११. वरील आदेश सर्व मंडळाच्या, सर्व माध्यमांच्या शाळांना लागू राहतील. 
१२. हे आदेशा तात्काळ परिणामाने अंमलात येतील. 
१३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०८१२१९५५०१०८२१ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Imtiyaz 
Mushtaque Kazi 


(इ. मु. काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. राज्यपाल,यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई 
३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, Fass, Fag 
४. मा. मंत्री, शाळेय शिक्षण, यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय,मुंबई 
५. मा.राज्यमंत्री, शालेय शिक्षण, यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय,मुंबई 
६. मुख्यसचिव महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय,मुंबई 
७. अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. AAT, Ba, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
११. सर्व सहसचिव/उपसचिव,शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१३. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१४. अध्यक्ष/सचिव, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ,पुणे 
१५. सर्व विभागीय शिक्षण उप संचालक (यांना सुचित करण्यात येते की त्यांनी सदर शासन 
१६. निर्णय आपल्या अखत्यारीतील सर्व शैक्षणिक संस्थांच्या निदर्शनास आणून दयावा.) 
१७. सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक), सर्व जिल्हे. 
१८.निवड नस्ती (एस एम -६). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


